प्रजनन व बाल आरोग्य कार्यक्रमांतर्गत मंजूर 
असलेल्या २२७ अस्थायी पदांना 
दि.०१.०९.२०२१ ते दि.२८.०२.२०२२ या 
कालावधी करिता मुदतवाढ देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अस्थायी २०२१/१२२/प्र.क्र.६८/ PH. 
१० वा मजला, बी विंग, गो. ते. रूग्णालय संकूल इमारत 
नवीन मंत्रालय, लो.टि. मार्ग, मुंबई- Yoo 009 
तारीख: २३ सप्टेंबर, २०२१ 


वाचा - 
१) सार्वजनिक आरोग्य विभाग शासन निर्णय क्रमांकः अस्थायी -२०२१/१२२/ प्र.क्र.६८/कुक, 
दिनांक : २३.०३.२०२१ 
२) संचालक, आरोग्य सेवा (२), पुणे यांचे पत्र क्रमांकः संआसे/आस्था/मुदतवाढ/२२७ पदे/ 
कक्ष २क/न.क्र.१६४/५४७८६/२०२१, दि.२५.०८.२०२१ 
३) वित्त विभाग,शासन निर्णय क्रमांकः पदनि-२०१६/प्र.क्र.०८/१६/आपुक, दि.१०.०८.२०२१ 
प्रस्तावना - 
कुटुंब कल्याण कार्यक्रमांतर्गत प्रजनन व बाल आरोग्य कार्यक्रमांतर्गत कार्यरत असलेल्या २२७ 
अस्थायी पदांना संदर्भ क्र. १ अन्वये दि.०१.०३.२०२१ ते दि.३१.०८.२०२१ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली 
होती. सदर कार्यक्रमांतर्गत २२७ अस्थायी पदांना दि.०१.०९.२०२१ ते दि.२८.०२.२०२२ पर्यंत मुदतवाढ 
देण्यासंदर्भाबाबतचा प्रस्ताव संदर्भ क्र.२ अन्वये शासनास प्राप्त झाला आहे. त्यानुषंगाने सदर २२७ 
अस्थायी पदांना दि.०१.०९.२०२१ ते दि.२८.०२.२०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. याबाबत पुढील प्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय- 

कुटुंब कल्याण कार्यक्रमांतर्गत प्रजनन व बाळ आरोग्य कार्यक्रमांतर्गत २२११ लेखाशीर्षाखाली 
असलेल्या अस्थायी पदांच्या आढाव्यास उच्च स्तर सचिव समितीच्या मान्यतेच्या अधीन राहून सोबत 
जोडलेल्या परिशिष्ट अ नुसार मंजूर कार्यरत असलेल्या २२७ अस्थायी पदांना दि.०१.०९.२०२१ ते 
दि.२८.०२.२०२२ पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यास या शासन निर्णयान्वये मंजूरी देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थायी २०२१/१२२/प्र.क्र.६८/ कु.क. 


प्रजनन व बाल आरोग्य कार्यक्रमातील अस्थायी पदांचे विवरणपत्र 


अ.क्र पदनाम सुधारित वेतन | पद-संख्या 
मॅट्रीक्समधील वेतन स्तर 

1 9 | संशोधन अधिकारी 5-२३:६७७००-२०८७०० 1१ | 
२ ।जिल्हामाता बाल संगोपन अधिकारी | 5-२३:६७७००-२०८७०० ३० 
एकूण (अ) ३१ 

३ | आरोग्य सामुग्री देखभाल अधिकारी | 5-१५:४१८००-१३२३०० | १ 

एकूण (ब) शिका 

४ सांख्यिकी पर्यवेक्षक 5-१५:४१८००-१३२३०० ३० 

५ सहाय्यक अधिक्षक 5-१३:३५४००-११२४०० Pt 
नि शितसाखळी तंत्रज्ञ 5-१०:२९२००-९२३०० ३० 

9 लघुलेखक 5-८:२५५००-८११०० | १___| 
८ टंकलेखक 5-६:१९९००-६३२०० ३० 
९ वाहन चालक 5-६:१९९००-६३२०० १०३ 
एकूण (क) १९५ 
एकूण (अ--ब--क) २२७ 


२. सदर अस्थायी २२७ पदांवरील होणारा खर्च हा आर -१, २२१० - वैद्यकिय सेवा व सार्वजनिक 
आरोग्य, ०६-सार्वजनिक आरोग्य, 009 - संचालन व प्रशासन, १०० टक्‍के केंद्र पुरस्कृत योजना, (०१) 
(०९) प्रजोत्पादन विषयक व बाल आरोग्य कार्यक्रम - (२२११ ०५४१) या लेखाशीर्षाखाली सन २०२१- 
२०२२ या वर्षात अर्थसंकल्पित केलेल्या मंजुर तरतुदीमधून भागविण्यात यावा. 


३. सदर शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आपुक, 
दि.१०/०८/२०२१ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थायी २०२१/१२२/प्र.क्र.६८/ कु.क. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०९२३१४५२४४९२१0७ असा आहे. हा आदेठा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेझ्ञानुसार व नावाने. 
i Digitally signed by Nilesh Madhukar Falk 
Nilesh isn alloy ena ae 
ou=Public Health Department, 
M\ d h k postalCode=400032, st=Maharashtra, 
a 1 U a [ 2.5.4.20=9b937361525edcb194dec2d798 
5fb077e5abd6b9fad45b976539bce4d36b 


0b69, cn=Nilesh Madhukar Falke 
F a e Date: 2021.09.26 23:32:14 -07'00' 


(Frat फाळके) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. महालेखापाल,महाराष्ट्र -१/२ (लेखापरीक्षा/(लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर 
२. अधिदान व लेखा कोषागार, मुंबई. 

३. आयुक्‍त (कु.क.) तथा संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 

४. संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 

५. अतिरिक्‍त संचालक, आरोग्य सेवा, कुटुंब कल्याण, पुणे 

६. जिल्हा कोषागार अधिकारी , पुणे 

७. वित्त विभाग (व्यय-१३) मंत्रालय, मुंबई. 

८. निवडनस्ती ( कु.क). 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थायी २०२१/१२२/प्र.क्र.६८/ कु.क. 


विवरणपत्र 
कुटुंब कल्याण कार्यक्रमांतर्गत -प्रजनन व बाल आरोग्य कार्यक्रमा अंतर्गत कार्यरत असलेल्या २२७ 
अस्थायी पदांचा तपशील 
अ) पुणे मुख्यालय 
अ.क्र. पदनाम मंजूर पदांची संख्या 
a 2 3 
| 9 | संशोधन अधिकारी a 
२ | लघुलेखक शिका 
३ | आरोग्यसामुग्री अधिकारी शि गे 
४ | सहाय्यक अधिक्षक a 
एकूण PB 
ब) जिल्हास्तर मुंबई महानगरपालिका, ठाणे / नांदेड जिल्ह्यांसाठी 
| 4 जिल्हा माता बाल संगोपन अधिकारी २ 
२ | सांख्यिकी अधिकारी २ 
३ | तांत्रिक (शितपेटी) २ 
४ | टंकलेखक २ 
५ | वाहनचालक 8 
ए्कूण १२ 
क) चंद्रपूर, अकोला, औरंगाबाद व रायगड जिल्ह्यांकरीता 
| 4 जिल्हा माता बाल संगोपन अधिकारी ४ 
२ | सांख्यिकी अधिकारी ४ 
३ | तांत्रिक (शितपेटी) ४ 
४ | टंकलेखक ४ 
५ | वाहनचालक १३ 
एकूण २९ 


पृष्ठ ५पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थायी २०२१/१२२/प्र.क्र.६८/ कु.क. 


ड) पुणे, कोल्हापूर, नाशिक, नागपूर, परभणी जिल्ह्यांकरीता 


| जिल्हा माता बाल संगोपन अधिकारी षु 
२ | सांख्यिको अधिकारी प 
३ | तांत्रिक (शितपेटी) प 
४ | टंकलेखक षु 
५ | वाहनचालक २४ 

एकूण ae 


इ) यवतमाळ, गडचिरोली, भंडारा, अमरावती, सिंधुदुर्ग, बुलढाणा व मुंबई महानगरपालिका 


शड जिल्हा माता बाल संगोपन अधिकारी 9 
२ | सांख्यिकी अधिकारी ७ 
३ | तांत्रिक (शितपेटी) ७ 
४ | टंकलेखक ७ 
५ | वाहनचालक २५ 

एकूण 43 

ई) बीड, सोलापूर, जळगांव, धुळे, जालना, सांगली, वर्धा, उस्मानाबाद, अहमदनगर, लातूर, रत्नागिरी व 
सातारा जिल्ह्यांसाठी 

शि] जिल्हा माता बाल संगोपन अधिकारी १२ 
२ | सांख्यिकी अधिकारी १२ 
३ | तांत्रिक (शितपेटी) १२ 
४ | टंकलेखक १२ 
५ | वाहनचालक ३७ 

एकूण ८५ 

एकूण २२७ 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


